सन २०१८-१९ मध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान 
राज्यात अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी राबविण्यासाठी 
रु.६३४.७७६७७ लक्ष निधी वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृयायों-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा 

१) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:कृयायो-०४१८/प्र.क्र.१५५/१४अ, 
दिनांक.२७ एप्रिळ,२०१८. 

२) केंद्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. १३-८७/२०१६ -M & T 
(1& P), दिनांक २५ मे, २०१८. 

३) केंद्र शासनाचा कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र.३-१/२०१५- M & T( 1& P), 
दिनांक १२ जून, २०१८. 

४) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:कृयायों-१०१७/प्र.क्र.६४/१७/१४ओ, 
दिनांक २७ जून,२०१८. 

५) केंद्र शासनाच्या कृषी व शहोतकरी कल्याण मंत्रालयाचे पत्र क्र. ३-१/२०१५ -M & T(1& P), 
दि. षु जुले, २०१८. 

६) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 
दिनांक.७ जुले, २०१८. 

७) कृषी व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक:कृयांउ-०६१८/प्र.क्र.२०२/१८/१४अे, 
दिनांक. १८ जुले,२०१८ 

८) कृषी व पदुम विभागाचा झासन निर्णय क्रमांक:कृयांउ-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४अे, 
दिनांक. १९ जुले, २०१८ 

९) आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र-बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, 
दिनांक ७ ऑगस्ट, २०१८. 

प्रस्तावना 


राज्यात केंद्र पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान राबविण्यात येत आहे. सदर उप- 
अभियानांतर्गत एकूण आठ घटक असून, घटक क्र. १ व २ हे नवीन तंत्रज्ञानाने विकसित केलेल्या 
संयंत्राची प्रात्यक्षिके, प्रशिक्षण व तपासणीबाबत आहेत. हे दोन्ही घटक १००% केंद्र पुरस्कृत असून, 
उर्वरीत ६ घटकासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीच्या हिऱ्याचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 


केंद्र शासनाने देशातील १११ आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये “Transformation of Aspirational 
Districts” हा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत निवडण्यात आलेल्या महाराष्ट्रातील 
उस्मानाबाद, वाशिम, गडचिरोली व नंदुरबार या चार जिल्हयामध्ये कृषी कल्याण अभियान 
राबविण्यासाठी, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानांतर्गत केंद्र हिस्सा रु.८००.०० लक्ष व राज्य हिस्सा 
रु.५३३.३३ लक्ष असा एकूण रु. १३३३.३३ लक्ष निधीचा कार्यक्रम संदर्भाधीन दि.१२ जून, २०१८ च्या 
पत्रान्वये मंजूर करुन केंद्र हिक्याचा रु.८००.लक्ष वितरीत केला आहे. त्यानुषंगाने सदर कार्यक्रमास 
संदर्भाधीन दि. २७ जून, २०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करून, सर्वसाधारण 
प्रवर्गाचा केंद्र हिळछ्याचा रु.६००.०० लक्ष व समरुप राज्य RATA रु.४००.०० लक्ष असा एकूण 
रु.१०००.०० लक्ष निधी आयुक्त (कृषी) यांना वितरीत करण्यात आला आहे. संदर्भाधीन दि. १९ जुले, 
२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये अनुसूचित जाती प्रवर्गाचा केंद्र हिक्याचा रु.१००.०० लक्ष व समरुप 
राज्य हिस्सा रु.६६.६७ लक्ष व अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिश्‍र्याचा रु.१००.०० लक्ष व समरुप 
राज्य हिळ्याचा रु.६६.६७ लक्ष असा एकूण रु.३३३.३४ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि. ५ जुळे, २०१८ च्या पत्रान्वये राज्यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण उप- 
अभियान राबविण्यासाठी केंद्र हिस्सा रु.३७५०.०० लक्ष व राज्य हिस्सा रु.२५००.०० लक्ष असा एकूण 
रु.६२५०.०० लक्ष एवढ्या रकमेचा कार्यक्रम मंजूर करुन केंद्र हिऊ्याचा रु.३७५०.०० लक्ष निधी वितरी 
केला. केंद्र शासनाने, दि. १२ जून, २०१८ च्या पत्रान्वये आकांक्षित जिल्ह्यांसाठी मंजूर केलेला 
रु.१३३३.३३ लक्ष रकमेचा कार्यक्रम व दि. ५ जुले, २०१८ च्या पत्रान्वये मंजूर केलेला रु.६२५०.०० लक्ष 
रकमेचा कार्यक्रम अशा एकूण रु.७५८३.०० लक्ष रकमेच्या कार्यक्रमास दि.१८ जुले, २०१८ शासन 
निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देऊन सर्वसाधारण प्रवर्गाचा केंद्र हिऱ्याचा रु.२०००.०० लक्ष 
व समरुप राज्य MITA रु.१३३३.०० लक्ष असा एकूण रु.३३३३.०० लक्ष एवढा निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र IATA रु.३८०.८६४६ लक्ष व समरुप राज्य 
हिळ्ऱ्याचा रु.२५३.९०३१ लक्ष असा एकूण रु.६३४.७६७७ लक्ष निधी वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


१ या शासन निर्णयान्वये, कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाची अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी 
अंमलबजावणी करण्याकरीता, केंद्र हिऱऱ्याचा रु.३८०.८६४६ लक्ष (अक्षरी रक्कम रु.तीन कोटी ऐंशी 
लक्ष डाहाऐंशी हजार चारऱो साठ फक्त) व समरुप राज्य हिऊ्याचा रु.२५३.९०३१ लक्ष (अक्षरी रक्‍कम 
रु.दोन कोटी त्रेपन्न लक्ष नव्वद हजार तीनशे दहा फक्त) असा एकूण रु.६३४.७६७७ लक्ष (अक्षरी रक्‍कम 
रु.सहा कोटी चौतीस लक्ष शहात्तर हजार सातशे सत्तर फक्त) निधी आयुक्‍त (कृषी) यांना अर्थसंकल्पीय 
वितरण प्रणालीवर (BDS) वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 


२ सदर योजनेंतर्गत मंजूर केलेला रु.६३४.७६७७ लक्ष निधी खालील लेखाशिर्षाखाली चालू वर्षी 
अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


केंद्र राज्य 
मागणी क्रमांक- टि-५ मागणी क्रमांक- टि-५ 
२४०१-पीक संवर्धन, २४०१-पीक संवर्धन, 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


(०१)जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत योजना । (०१जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत योजना 
(०१(११ कृषी उन्नती योजना - कृषी | (०१)(१० कृषी उन्नती योजना - कृषी 
अभियांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो.) यांत्रिकीकरण उप अभियान (कें.पु.यो.) 

(२४०१ ए४५९) (२४०१ ए४४१) 

३३, अर्थसहाय्य (केंद्र हिस्सा) ३३, अर्थसहाय्य (राज्य हिस्सा) 


३ या उप-अभियानाकरीता वितरीत करण्यात आलेला निधी वार्षिक कृती आराखड्यात मंजूर 
केलेल्या बाबींवर अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठीच खर्ची टाकावा. तसेच, अनुदानाची रक्कम त्यांच्या 
आधार संलग्न बँक खात्यावर PEMS प्रणालीद्वारे जमा करावी. 


४ Wax कार्यक्रम राबविताना कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचना, संदर्भाधीन 
दि. २७ एप्रिळ, २०१८ च्या उन्नत शेती समृद्ध शहोतकरी अभियानाच्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित 
केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, आदिवासी विकास विभागाच्या दि. ७ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


५ - Wax निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपद्धती अनुसरून सर्व वित्तीय कायदे/प्रक्रीयाचे/वित्तीय 
अधिकाराच्या मर्यादेत/ C.V.C. तत्वानुसार /प्रचलित शासन निर्णय/ परिपत्रक/ तरतूदीनुसार, बजेट 
व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही 
परिस्थितीत कुठलाही शासन नियम/अधिकाराचा भंग होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याची 
जबाबदारी संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाची राहील. 


६. सन २०१८-१९ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या 
दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे: 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 


अ.क्र. | स्तर 


नियंत्रण अधिकारी 


आहरण व संवितरण अधिकारी 


१ आयुक्‍तालय स्तर 


संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) 


सहायक संचालक (लेखा-१) 
कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


२ जिल्हा स्तर 


संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी 


लेखाधिकारी. 


संबधित जिल्हा अधिक्षक कृषी 
अधिकारी कार्यालयातील 


७ सदर are निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३,दि.२ एप्रिल, 


२०१८ मधील अटींची पुर्तता करुन सदर पत्रकान्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 


वापर करुन तसेच आदिवासी विकास विभागाने संदर्भाधीन दि. ७ ऑगस्ट, २०१८ च्या शासन 


निर्णयान्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०८१४१५१४४७७८०१ असा आहे. हा आदेठा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Shrikant 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andg 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtt ‘Agriculture And ADF 
Department, postalCode=400032, st=Mah 
2.5.4.20=5d5ab93b4e4f2fcd87e1 2fe1 9b8965025d482b1 beeOfffaa620 
8534061 


C h a n d fa ka n t A n d g e er Paneer बीग विरह 030952 


. मा.मंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


. मा. राज्यमंत्री (कृषी), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


Date: 2018.08.14 15:19:52 --05'30' 


(श्रीकांत आंडगे) 


अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


१ 

२ 

३. सर्व सन्माननीय विधी मंडळ सदस्य, द्वारा विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
४. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


५. आयुक्‍त (आदिवासी विकास), आदिवासी विकास, आयुक्तालय, नाशिक 


. संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण), कृषि आयुक्‍ताळलय,पुणे (१० प्रती) 


. सर्व संचालक /सहसंचालक, कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 


द 
७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
ह 
९ 


. विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृयायो-०६१८/प्र.क्र.२०२/१४-ओ 


१०.जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २, मुंबई-नागपूर/ (लेखा परिक्षक) /(लेखा व अनुज्ञेयता) 
१२.माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.नियोजन विभाग (का-१४३१) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.वित्त विभाग (व्यय-१ व अर्थसंकल्प -१३) मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५.मा. मंत्री (कृषी), यांचे खाजगी सचिव 

१६.मा. राज्यमंत्री (कृषी), यांचे खाजगी सचिव 

१७.निवड नस्ती (कार्यासन -१४ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


